RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, 

पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित 
केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 

" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे; 


“ 


चार 


- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
फैजपूर भाग , फैजपूर , तालुका यावल , जिल्हा जळगाव यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम १९ नुसार प्राथमिक अधिसूचना. 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन /मौजे अंजाळे/ एसआर-२२ / २००७.- ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -२२ / २००७, दिनांक 
१२ मार्च २०१८ व सुधारित कलम ११ ची अधिसूचना , दिनांक १९ 
नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबतच्या अनुसूची “ एक ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, 
१५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास), 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम 
( १) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


जिल्हा जळगाव , तालुका यावल , मौजे अंजाळे 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


tic 


आर 


कलम 


२ 


० ०५ 


पो . ख . 


० 


०१ 


४ 


० ०३ 


.. 


० ०३ 


१२ 


० १३ 


वि ( एच ) ६७८ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


अनुसूची - एक- चालू 


अनुसूची - एक - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


३ 


० ०४ 


३०४ पै. 


० ७२ 


पो . ख . .. 


७० 


११ 


० ०४ 


४६५ पै. 


० ०५ 


५ 


० ३५ 


पो . ख . 


पो . ख . 


० ०३ 


० ०१ 


४६४ पै. 


१ ३० 


६ 


० १२ 


० ३३ 


७ 


० ०३ 


४६६ पै . 


१ ६७ 


१५ 


० १३ 


४६१ पै . 


० ६६ 


८ 


पो . ख . .. 


० ०१ 


पो . ख . 


० 


१४ 


.. 


or 


० ०२ 


४६७ 


पै . 


१ ९ ० 


१४ 


० ०४ 


४६ ९ पै . 


१ ४५ 


१० 


० ११ 


४६३ पै. 


१ ०१ 


.. 


१३ 


० ० ९ 


पो . ख . .. 


० ४२ 


१६ 


० ३७ 


६५२ पै. 


० ७१ 


१७ 


० ४३ 


४७१ 


० १२ 


पो . ख . 


० ०१ 


४७२ 


पै . 


१ ३८ 


१८ 


० ४१ 


पो . ख . .. 


१० 


पो . ख . 


० ०१ 


४७५ 


पै . 


१ ०६ 


१ ९ 


० ६२ 


० 


१२ 


पो . ख . 


० ०७ 


४७७ पै . 


१ ४३ 


२१ 


१ ८८ 


पो . ख . 


० ७४ 


पो . ख . 


० ०२ 


.. 


४७८ पै. 


० 


४७ 


.. 


२२ 


० ०२ 


पो . ख . 


० 


११ 


२३ पै. 


० ६० 


४७९ पै . 


१ ५० 


पो . ख . .. 


० 


१७ 


२४ पै. 


० ०५ 


६०४ पै. 


० ३५ 


३०१/१ पै. 
३०१/२ पै . 


० ८ ९ 


पो . ख . 


० ० ९ 


पो . ख . .. 


० ३० 


५८४ पै . 


० ३१ 


पो . ख . 


० ०३ 


३०२ 


० ०२ 


५८५ पै. 


० ३५ 


३०३ 


० ६५ 


पो . 


ख . 


० 


०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च२८ ते एप्रिल ३, २०१ ९ / चैत्र ७ - १३ , शके १९ ४१ 


३ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक- चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन 

क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


५८७ पै . 


० ६८ 


६१५ 


० ४३ 


पो . ख . 


० ०१ 


पो . ख . .. 


० 


०१ 


५ ९ ० पै . 


२ १६ 


६८५ 


१७ 


पो . ख . 


० १७ 


६८३ 


० ०७ 


६०३ पै . 


१ ८४ 


६१६ 


० ५१ 


पो . ख . 


० २७ 


पो . ख . .. 


० 


०१ 


६०६ पै . 


१ २१ 


६८६ पै. 


० ०५ 


६०५ पै. 


० ५३ 


६१ ९ 


० ३४ 


.. 


पो . ख . 


० १ ९ 


पो . ख . . 


० ०१ 


६०८ पै. 


१ 


५२ 


६८४ 


० ०८ 


पो . ख . 


० २८ 


.. 


६२१ 


० २२ 


.. 


६०७ पै . 


२ 


९ १ 


पो . ख . .. 


० ०१ 


पो . ख . 


० १६ 


६६१ 


१ ४७ 


५८८ पै. 


१ ५७ 


६८ ९ पै . 


० २० 


पो . ख . .. 


० १७ 


६२२ 


० ५२ 


५ ९ ४ पै . 


१ ३ ९ 


पो . ख . 


०१ 


पो . ख . . 


० ४७ 


६२४ पै. 


१ ४६ 


६० ९ पै. 


१ ५४ 


६२५ 


१ ०६ 


पो . ख . 


० २६ 


६४७ 


० ३७ 


६१० पै. 


१ ९ १ 


पो . 


६२६ 


१ ३८ 


ख . 


० 


४७ 


पो . 


ख . 


० 


१० 


६४२ पै . 


० २४ 


६२७ पै . 


० २८ 


६११ 


२ 


० ९ 


पो . 


ख . 


० 


०१ 


पो . 


ख . .. 


० २२ 


६२८ 


० ५४ 


६१७ 


० ३३ 


पो . ख . 


O 


०१ 


पो . ख . 


० ०१ 


६२ ९ पै . 


० ८६ 


६८२ पै . 


० ०६ 


पो . ख.. 


० 


०२ 


६१२ पै. 


१ १३ 


६३० 


० ४२ 


पो . ख . 


० १३ 


पो . 


ख . 


० 


०१ 


६१८ 


० ३५ 


६३१ 


० ४२ 


पो . ख . 


० ०१ 


पो . ख . 


० 


०१ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक- चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन 

क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


६३३ 


. 


८१ 


६६३ पै. 


० ६७ 


पो . ख . 


० ०५ 


६७८ पै . 


१६ 


६६० 


० ७३ 


६६५ पै. 


० ४७ 


पो . ख . 


६३२ 


० ७४ 


० १३ 


पो . 


ख . 


० ०१ 


६६६ 


० ८८ 


पो . ख . 


O 


०५ 


६३४ 


० ८ ९ 


पो . ख . 


० 


०८ 


६६७ पै . 


० ५६ 


पो . ख . 


० ०३ 


६५१ 


२ ०५ 


६६८ पै . 


० ४० 


६३५ पै . 


० ३८ 


पो . ख . 


० ०१ 


६७० 


० ४० 


पो . ख . 


० 


०५ 


६४३ पै. 


० ३० 


६७१ पै . 


० ४२ 


६४ ९ 


० ०७ 


पो . ख . 


० ०३ 


६४४ पै . 


० ३ ९ 


६७२ 


पै . 


० ०६ 


पो . ख . 


० ०१ 


पो . 


ख . 


०१ 


६५४ पै . 


० ६६ 


६८० पै. 


० ०२ 


.. 


६३७ पै. 


० ७८ 


६८१ पै. 


० ०८ 


पो . 


ख . 


० ०३ 


४६८ पै. 


.. 


० ९ २ 


६४५ पै . 


० ७ ९ 


पो . ख . .. 


० २१ 


६४८ 


० ६० 


.. 


४७० पै . 


३ २६ 


पो . ख . 


० ५३ 


६५५ पै. 


० २१ 


५४१ पै . 


० 


०४ 


.. 


६५० 


० १ ९ 


पो . ख . 


० 


०७ 


६५३ 


० ८३ 


६२० 


० ४७ 


६५६ 


० ४३ 


पो . ख . .. 


० ०१ 


६५७ पै . 


१ ८७ 


६२३ पै. 


० ३५ 


६५ ९ 


० ६६ 


६६४ पै . 


० २ ९ 


पो . ख . 


० १० 


पो . 


ख . 


० 


११ 


६६२ पै . 


० ६० 


४५९ पै. 


० 


१७ 


पो . ख . 


० ०६ 


६७ ९ पै. 


० ०३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च२८ ते एप्रिल ३, २०१ ९ / चैत्र ७ - १३ , शके १९ ४१ 


५ 


अनुसूची - एक- चालू 


अनुसूची - एक- चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन 

क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


६६ ९ पै. 


० ३४ 


६५८ 


० ८५ 


पो . ख . .. 


o ou 


६१३ पै . 


० ३ ९ 


५६४ 


१ २६ 


६१४ पै . 


१ ५६ 


पो . 


ख . 


० ११ 


पो . ख . 


० ०३ 


अनुसूची - दोन 


५४५ - अ पै . 


० ३२ 


पो . ख . .. 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


० ०६ 


५४ ९ पै . 


० १६ 


प्रकल्पाचे नाव : शेळगाव बॅरेज 


पो . ख . 


० ०१ 


५५० पै . 


० १८ 


पो . ख . 


० ०३ 


प्रकल्पकार्याचेवर्णन : शेळगाव बॅरेज बुडीत होणारे क्षेत्र संपादन 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


५५१ पै . 


० ३० 


.. 


पो . ख . 


० १० 


निरंक 


५५२/१ पै . 


० ६४ 


पो . 


ख . 


० १० 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


५६५ 

पै . 


१ ०७ 


पो . ख . 


० २४ 


निरंक 


५८३ पै . 


१ ०८ 


टीप .- 


पो . ख . 


० ५५ 


६०२ पै . 


० ६० 


पो . ख . 


० २४ 


४८२ पै . 


१ ९ ७ 


पो . 


ख . 


० ६६ 


४८१ पै. 


१ ०३ 


पो . ख . 


० ३४ 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 

उपविभागीय अधिकारी , फैजपूर भाग, फैजपूर यांचे कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 
( २ ) संपादित जमिनीतील हितसंबंधित व्यक्तींना उक्त अधिसूचना 

प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत जमीन 

संपादनाबाबत लेखी हरकती नोंदविता येतील . 
( ३ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 

बोजा व अडथळा करू नये. 
( ४ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 
( ५ ) दुय्यम निबंधक , सावदा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


४८६- अ पै. 


. 


८२ 


पो . ख . 


० ०५ 


५ ९ ५ पै . 


० ५ ९ 


पो . ख . 


० 


१८ 


६४१ पै . 


० २ ९ 


४७३ पै . 


१ ४ ९ 


पो . ख . 


० ३० 


किशोर राजे निंबाळकर , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


४७४ पै . 


० ८५ 


पो . ख . 


० २१ 


जळगाव , १५ 

जानेवारी २०१ ९. 


२० 


० २१ 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


अनुसूची - एक - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . आर 


६४१ पै . 


० ३० 


पो . ख . .. 


० ०५ 


६३ ९ पै. 


० २६ 


५ ९ ७ पै. 


० १५ 


६०२ पै. 


o 04 


६०४ पै. 


०४ 


६०५ पै . 


०३ 


“ 


६०६/२ पै . 


० ११ 


६०१ पै. 


० ० ९ 


६७९ पै. 


० १३ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम १ ९ नुसार प्राथमिक अधिसूचना. 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन/ मौजे पाडळसे/ एसआर -२३/ २००७ . - ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / एसआर -२३/ 
२००७, दिनांक १२ मार्च २०१८ चे सुधारित कलम ११ ची अधिसूचना 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबतच्या अनुसूची 
एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 
दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम 
१५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास), 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट -कलम 
( १) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित 
केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
फैजपूर भाग , फैजपूर , तालुका यावल , जिल्हा जळगाव यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव , तालुका यावल , मौजे पाडळसे 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


पो . ख . 


० 


०७ 


६ ९ १ पै . 


० २६ 


पो . ख . 


१२ 


६८१ पै . 


० ० ९ 


पो . ख . 


0 


११ 


६८२ पै . 


० १० 


पो . ख . .. 


० १० 


“ 


० २६ 


६८४ पै. 


पो . ख . .. 


० २३ 


६८७ पै . 


० ०८ 


, 


पो . 


ख . 


० ०८ 


६८५ 


२ १० 


पो . ख . .. 


१ ० ९ 


६८६ 


० ३५ 


पो . 


ख . 


० १४ 


भूमापन क्रमांक / 


६८० पै. 


० ७५ 


पो . ख . .. 


०५ 


१ 


२ 


६५६/२ पै. 


० 


२० 


हे . आर 


६५५ 


० ०८ 


६४२ पै . 


० ४१ 


पो . 


० 


ख . 


१७ 


.. 


पो . ख . 


० १६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


७ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


निरंक . 


१ 


२ 


हे . आर 


टीप.- 


६५४ पै . 


० १६ 


, 


पो . ख . 


० १७ 


६५३ पै. 


० ०५ 


पो . ख . 


० १६ 


( १) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 

उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर भाग , फैजपूर यांचे कार्यालयांमध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 
( २ ) संपादित जमिनीतील हितसंबंधित व्यक्तींना उक्त अधिसूचना 

प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत जमीन 

संपादनाबाबत लेखी हरकती नोंदविता येतील . 
( ३ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये. 


६५० पै. 


० ११ 


पो . ख . .. 


० ०२ 


५ ९ १ पै . 


० ०७ 


५ ९ २ पै. 


० ०३ 


५ ९ ३ 


० ०२ 


( ४ ) 


संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी. 


५ ९ ४ पै . 


० ०५ 


( ५ ) 


दुय्यम निबंधक, सावदा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


५ ९ ६ पै. 


० ०८ 


पो . 


ख . 


० ०३ 


किशोर राजे निंबाळकर , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


५७४ पै. 


० १५ 


जळगाव, १५ जानेवारी २०१९ . 


५६७ पै . 


० ०३ 


५७३ पै. 


० ०६ 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 


५६२ पै. 


० ०५ 


५६१ पै . 


० ०५ 


.. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार अधिसूचना. 


५६१ अ + ब पै . 


० ०५ 


५५७ पै. 


० ०५ 


जिल्हा जळगाव 


५५३ पै. 


० ०२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : शेळगाव बॅरेज 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन : शेळगाव बॅरेज बुडीत होणारे क्षेत्र संपादन 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 


क्रमांक भूसंपादन/ मौजे शिरसोली प्र. नं ./ एसआर-५९/ २०१६. 
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) 
याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन /मौजे शिरसोली 
प्र.नं. / एसआर -५ ९/ २०१६ , दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


अनुसूची – चालू 
परिशिष्ट - एक 

चालू 


- 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन / 
गट क्रमांक 


पोट 


लावणीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


खराब 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम 
१५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास), 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम 
( १) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


१६१/२ पैकी 


० १० 


० 


०० 


O 


१० 


१६१/३ पैकी 


० 


०७ 


०० 


० 


०७ 


- 


१६२/१ पैकी 


० १५ 


० 


०० 


० १५ 


१६२/२ पैकी 


० १३ 


० 


00 


० १३ 


१६०/१ पैकी 


० १० 


० 


00 


० १० 


“ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित 
केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे; 


१६०/२ पैकी 


० ४० 


० 


00 


O 


४० 


१६०/३ पैकी 


० १४ 


0 


०० 


० 


१४ 


१५८ पैकी 


० 


०८ 


० 


00 


० ०८ 


१६८/१ पैकी 


० ०५ 


.. 


O 


०० 


० ०५ 


१६८/२ पैकी 


० ३६ 


00 


० ३६ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग , तालुका-जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे. 


१६ ९ पैकी 


० १२ 


० 


00 


O 


१२ 


१७० पैकी 


० ५६ 


० 


०० 


० ५६ 


१७३ पैकी 


० 


O 


०४ 


00 


.. 


O 


०४ 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


१७२ पैकी 


० 


४४ 


० 


०० 


० 


४४ 


१५३ पैकी 


० ०८ 


0 


00 


O 


०८ 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव, मौजे शिरसोली प्र.नं. 


१५४ पैकी 


० १६ 


० 


00 


० १६ 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन / 
गट क्रमांक 


१५६ पैकी 


० १३ 


० 


०० 


० १३ 


पोट 


लावणीलायक 

क्षेत्र 


१५५/२ पैकी 


० ४८ 


O 


00 


एकूण 
क्षेत्र 


० ४८ 


९ ५/ १ पैकी 


० १२ 


० ०० 


० १२ 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


O 


९ ५/ २ पैकी 


00 


O 


हे . आर 


० ०८ 


हे . आर 


०८ 


९ ५/ ३ पैकी 


० 


०८ 


० 


०० 


० ०८ 


३०१ पैकी 


० ५८ 


00 


० ५८ 


९ ४ पैकी 


० ३३ 


० 


00 


० ३३ 


२ ९ ७ पैकी 


० १ ९ 


० ०० 


० १ ९ 


.. 


९ ७ पैकी 


०० 


० ३ ९ 


.. 


० ३ ९ 


२ ९९ पैकी 


० १७ 


00 


० १७ 


९९ पैकी 


० ०४ 


० 


०० 


. 


०४ 


२९ ८ / २ पैकी 


० 


१४ 


० ०० 


० 


१४ 


९ ३ पैकी 


० ० ९ 


O 


०० 


० ० ९ 


१६१/ १ - अ पैकी 


० ०५ 


० 


०० 


० ०५ 


९ २/ १ पैकी 


० ४५ 


० 


00 


० ४५ 


१६१ / १ - ब पैकी 


० ०५ 


. 


00 


० ०५ 


९ २/ २ पैकी 


० ४० 


० 


०० 


O 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९ ४१ 


९ 


अनुसूची – चालू 
परिशिष्ट - एक चालू 


- 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन/ 
गट क्रमांक 


पोट 


, 


लावणीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


खराब 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 
भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव. 

( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, जळगाव 
भाग , जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , आकाशवाणीजवळ , 
जळगाव , तालुका-जिल्हा जळगाव. 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : मा . जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील 
आदेश क्रमांक एसआर -५९ / २०१६, दिनांक २६ जानेवारी २०१६. 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


९ १ / १ / १ पैकी 


० 


०४ 


00 


० ०४ 


.. 


९ १ / २ पैकी 


० ३७ 


० 


०० 


० ३७ 


९ ० पैकी 


टीप .- 


० २७ 


0 


०० 


० २७ 


८ ९ - अ पैकी 


० १४ 


० ०० 


० १४ 


८ ९ - ब पैकी 


० २१ 


० 


00 


० २१ 


( १) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , जळगाव 
तसेच कार्यकारी अभियंता, लघू पाटबंधारे विभाग , जळगाव 
यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण करता येईल . 


८७ पैकी 


० २५ 


० ०० 


० २५ 


८६/१ पैकी 


० २० 


० 


०० 


० २० 


.. 


८६/२ पैकी 


० २५ 


O 


00 


० २५ 


( २) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनीचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनीवर 
बोजा व अडथळा करू नये. 


७२८ पैकी 


० ४६ 


० 


०० 


० ४६ 


८० पैकी 


० 


00 


० ५७ 


० ५७ 


( ३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी . 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे शिरसोली प्र . नं . , तालुका जळगाव , 

जिल्हा 
जळगाव येथील लघु पाटबंधारे तलाव , शिरसोली (नायगाव ) कालव्यासाठी 
संपादन . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 
( ५ ) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास 

अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात . मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही. 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन : मौजे शिरसोली प्र . नं . , तालुका जळगाव , 
जिल्हा जळगाव येथील लघु पाटबंधारे तलाव , शिरसोली ( नायगाव) 
कालव्यासाठी संपादन . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनाचा लाभ . 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 

जिल्हाधिकारी, जळगाव 
तथा समुचित प्रशासन , जळगाव. 


अनुसूची - तीन 


जळगाव, २० मार्च २०१९ . 


विस्थापन नाही. 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार अधिसूचना. 


जिल्हा जळगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग चार , दिनांक 

२६ 
एप्रिल २०१८ नुसार भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यात आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी अधिनियमामधील कलम ३ मधील १० - क मधील तरतुदी 
नुसार लागू नाही. 


क्रमांक भूसंपादन/ मौजे शिरसोली प्र.बो. / एसआर -१३७/ २०१६. 
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची – चालू 
परिशिष्ट - एक 

चालू 


- 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन / 
गट क्रमांक 


पोट 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) 
याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/ मौजे शिरसोली/ 
प्र.बो. / एसआर-१३७/ २०१६, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


लावणीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


खराब 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


२०० पैकी 


० ०२ 


० 


०० 


० ०२ 


२०१ पैकी 


० ०२ 


० ०० 


० ०२ 


२०२ पैकी 


० ०२ 


० 


०० 


० ०२ 


, 


२०४ पैकी 


० ०३ 


० 


०० 


० ०३ 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम 
१५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास), 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम 
( १) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


२०३ पैकी 


० ०३ 


० 


०० 


० ०३ 


२०५/१ पैकी 


० ०७ 


० 


०० 


० ०७ 


. 


२०६/१ पैकी 


० २१ 


० 


०० 


० २१ 


२०७/१ पैकी 


० 


०७ 


O 


00 


०७ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित 
केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 

चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


२०७/२ पैकी 


० ०३ 


०० 


० ०३ 


२०७/३ पैकी 


० ०२ 


00 


० ०२ 


“ 


२०७/४ पैकी 


० १० 


० 


00 


० १० 


२०७/५ पैकी 


० १६ 


० 


०० 


० १६ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग, जळगाव, तालुका-जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


२०७/६ पैकी 


० ० ९ 


O 


00 


० ० ९ 


२०७/७ पैकी 


० 


०२ 


0 


०० 


० ०२ 


अनुसूची - एक 


२०७/८ पैकी 


० ०२ 


० ०० 


० ०२ 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


२०६/२ पैकी 


० ३३ 


० ०० 


० ३३ 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव, मौजे शिरसोली प्र.बो. 


२०५/२ पैकी 


० १२ 


० 


०० 


० १२ 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन/ 
गट क्रमांक 


२०५/ २ - अ पैकी 


० १३ 


O 


00 


० १३ 


लावणीलायक 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


२०८ पैकी 


० ११ 


० 


०० 


० ११ 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


२११ पैकी 


० २२ 


० 


०० 


० २२ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१ ९ ८ / १ पैकी 


० ४० 


0 


०० 


० ४० 


१ ९९ / १ पैकी 


० 


०२ 


O 


00 


० ०२ 


३ ९ ७/ १ पैकी 


० 


०८ 


० 


00 


०८ 


१ ९९/ २ पैकी 


० 


०२ 


00 


० ०२ 


३ ९ ७/ २ पैकी 


० ०५ 


० 


०० 


० ०५ 


१ ९९/ ३ पैकी 


० २१ 


O 


०० 


० २१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


११ 


( ५ ) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास 

अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्या. मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही. 


डॉ . अविनाश ढाकणे , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव 
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव. 


जळगाव , 


२० 


मार्च 

२०१९ . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले .-- ( १ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) 


व ( ३ ) . 


( २) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक दंडप्र-०१/ 
कावि -२४१/ २०१८ , दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ . 

आदेश 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : मौजे शिरसोली प्र. बो . , तालुका जळगाव , जिल्हा 
जळगाव येथील लघू पाटबंधारे तलाव , शिरसोली -२ ( नायगाव ) कालव्यासाठी 
संपादन . 

प्रकल्पकार्याचेवर्णन : मौजे शिरसोली प्र . बो. , तालुका जळगाव , 
जिल्हा जळगाव येथील लघू पाटबंधारे तलाव , शिरसोली २ (नायगाव) 
कालव्यासाठी संपादन . 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनाचा लाभ . 

अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही. 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार , दिनांक 

२६ 
एप्रिल २०१८ नुसार भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना , त्यात आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी अधिनियमामधील कलम ३ मधील १०- क मधील तरतुदी 
नुसार लागू नाही. 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 
भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव. 

( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी , जळगाव 
भाग , जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, आकाशवाणीजवळ, 
जळगाव, तालुका-जिल्हा जळगाव. 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : मा . जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील 
आदेश क्रमांक एसआर-१३७/ २०१६, दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६. 
टीप .- 
( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे 

निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , 
जळगाव तसेच कार्यकारी अभियंता, लघू पाटबंधारे विभाग , 

जळगाव यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण करता येईल. 
( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनीचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनीवर 

बोजा व अडथळा करू नये. 
( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी . 
( ४ ) दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


क्रमांक दंडप्र/ ०१/ कावि-२९ ७८ ९ (१)/२०१९.- जळगाव जिल्ह्यात 
भविष्यात चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील 
पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे . भविष्यात 
उत्पन्न होणाऱ्या चारा टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता सदर परिस्थितीवर 
मात करण्यासाठी उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक (१ ) मध्ये प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक ( २) अन्वये 
आदेश पारीत करण्यात आलेले आहेत . तथापि, सदर आदेशाचा 
कालावधी हा ६० दिवसांपावेतो असल्याने पुढील कालावधीसाठी 
आदेश पारीत करणे आवश्यक असल्याने जळगाव जिल्ह्यातील चारा , 
लगतच्या जिल्ह्यात किंवा लगतच्या राज्यात वाहतूक करण्यास , मी , 
डॉ . अविनाश ढाकणे, जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव या आदेशाद्वारे 
निर्बंध घालत आहे. 


. 


: 


सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध / संस्थेविरुद्ध 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ मधील तरतुदीनुसार कारवाई 
करण्यात येईल . सदरचा आदेश फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 

१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ (२) नुसार संबंधितांवर नोटिस बजविण्यासाठी पुरेसा 
कालावधी उपलब्ध नसल्याने टंचाईच्या परिस्थितीत एकतर्फी काढण्यात 
येत आहे . सदरचा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकापासून ६० 
दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू राहील. 

सदरचा आदेश हा आज दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी 
माझे सही व कार्यालयाचे शिक्यानिशी दिला असे. 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 
जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , २८ फेब्रुवारी २०१ ९. 


- 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१ ९ / चैत्र ७ - १३, शके १९ ४१ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


अनुसूची 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका श्रीगोंदा , मौजे औटेवाडी 


अधिसूचना - ३ 


गट नंबर/ 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, 

२००५. 


क्षेत्र 
( सी . सी . ए. ) 


सर्व्हे नंबर 


१ 


२ 


हे . आर 


( पहा कायद्याचे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० ) 

( पहा नियम ३.०० ) 


१३०४ 


० ७८ 


१३७ ९ 


४ 


०० 


चे कलम 


१३२४ 


६ ० ९ 


१३५८ 


२ ३ ९ 


१७४६ 


८ ६ ९ 


११ ९ ५ 


७ ०३ 


क्रमांक कुपावि -२ / प्रशा-३/ १२२६ / सन २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ 
५.००, ६.०० , ७.०० व नियम ३.०० नुसार असा निर्णय झाला आहे की , 
कायदा २००५ अन्वये पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय 
सोयीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , स्वप्नील वि . काळे , कार्यकारी 
अभियंता, कुकडी पाटबंधारे विभाग क्रमांक २, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा , 
जिल्हा अहमदनगर खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थेच्या अद्ययावत 
नकाशाच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या 
नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय, सिंचन शाखा , 
उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक 
ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 


१७०७ 


१ ८८ 


१३७६ 


६ १० 


१३८१ 


२ ४३ 


१३७८ 


२ ३४ 


१३१६ 


३ १ ९ 


१३८३ 


१ ४८ 


. 


१३७४ 


.. 


२ २८ 


१४१३ 


० 


११ 


मी , स्वप्नील वि . काळे , कार्यकारी अभियंता , कुकडी पाटबंधारे 
विभाग , क्रमांक २, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही 
वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनींस पाणी पुरविले 
जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन याखाली 
येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणीवापर 
संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणेबंधनकारक असेल. 


१४६३/१ 


२ ४७ 


११६५ 


८ १५ 


१३०३ 


१ ३ ९ 


१६०५ 


२ १४ 


१३ ९ २ 


२ १८ 


या प्रगटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 
अधीक्षक अभियंता , कुकडीसिंचन मंडळ , पुणे -११ यांचेकडे अपील 
दाखल करता येईल. 


१४०४/२ 


१ ८७ 


१४ ९ २ 


१ ८५ 


१३ ९ ० 


-- 


२ ५७ 


सिंचन प्रकल्पाचे नाव 


: लघू पाटबंधारे तलाव , औटेवाडी, 


१३६६ 


२ ९ ६ 


तालुका श्रीगोंदा, 


११ ९ ४ 


२ १३ 


जिल्हा अहमदनगर . 


१२ ९ ६ 


२ ८२ 


पाणीवापर संस्थेचे नाव 


१५३ ९ 


२ ११ 


१४७३ 


.. 


३ ४८ 


: काळभैरवनाथ लघू पाटबंधारे तलाव , 

औटेवाडी उपसा सिंचन पाणीवापर 
संस्था , तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर . 


१७२६ 


१ ०२ 


१२७६ 


.. 


४ ४४ 


१३ ९ १ 


.. 


३ ७२ 


बृहत आराखड्यानुसार 
क्रमांक 


१५३८ 


२ ९ ० 


१३६ ९ 


२ ९ ८ 


पाणीवापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र : १९ ०.०० हेक्टर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


१३ 


अनुसूची - चालू 


NOTIFICATION - III 


गट नंबर / 


क्षेत्र 
( सी . सी . ए.) 


Management of Irrigation System by 

Farmers Act, 2005. 


सर्व्हे नंबर 


१ 


२ 


( See Section 5.00 , 6.00 , 7.00 of the Act ) 

(See Rule 3.00 ) 


हे . आर 


१५३० 


७ २२ 


१७४७ 


२ ७७ 


१३८५ 


३ १२ 


क्रमांक कुपावि-२/ प्रशा -३ / १२२६ / सन २०१९.- Whereas , it 
has been decided to delineate the area of Operation 
of Water User Association (WUA s ) on hydraulic 
basis and as per administrative convenience under 
Section 5.00 , 6.00 and 7.00 and Rule 3 of the 
Management of Irrigation System by Farmers Act, 
2005 . 


१३३० 


२ ८४ 


१२७५ 


३ १५ 


१५३४ 


३ १० 


१३३ ९ 


२ ६१ 


, 


१०२० 


२ ८० 


१३६२ 


२ ३८ 


१७३८ 


१ ०६ 


१४६४ 


३ ३६ 


१३६१ 


३ ३१ 


- 


११७८ 


० १२ 


.. 


१४१२ 


० ३३ 


१३७६ 


६ ५८ 


I, Swapnil V. Kale, the Executive Engineer, Kukadi 
Irrigation Division No. 2 , Shrigonda , taluka 
Shrigonda , district Ahmednagar hereby, delineate 
the areas of operation of following WUA s and direct 
that the certified copy of the updated map and list 
of land holders and / or occupiers of said WUA s 
shall be displayed on the Notice Board of the offices 
ofconcered Grampanchayat , Tahsil office , Irrigation 
Section , Sub - Division , Division and at other 
prominent public places . 

I, Swapnil V. Kale, the Executive Engineer, Kukadi 
Irrigation Division, No. 2 , Shrigonda, taluka 
Shrigonda , district Ahmednagar hereby declare that 
no water shall be supplied by the Appropriate 
Authority to an individual holder or occupier of such 
land and the system of supply of Water User s 
Association shall by binding on all the holders and 
User s occupiers of the lands under Management 
of Irrigation System by Farmers . 

Any person affected by this Notification or part 
thereof, may file an appeal before Superintending 
Engineer, Kukadi Irrigation Corporation , Pune- 11 
within thirty days from the date of publication of this 
Notification in the Maharashtra Government 
Gazette. 


१३३८ 


५ ४७ 


१३३२ 


४ ५३ 


१३८७ 


७ ७४ 


१५३१ 


१ १५ 


१५३६ 


७ ९ ४ 


१०८१ 


४ ५८ 


.. 


११८५ 


३ ०४ 


११ ९ ० 


० ५ ९ 


१३८४ 


३ ५८ 


१४०७ 


२ ०१ 


१२५६ 


३ ९ १ 


१४६३ 


० ७४ 


Name of Irrigation : Minor Irrigation Tank, 
Project 

Auatewadi, taluka 
Shrigonda , district 
Ahmednagar. 


एकूण 


१ ९ ० ०० 


Name ofWUA 


स्वप्नील वि . काळे , 

कार्यकारी अभियंता, 
कुकडी पाटबंधारे विभाग क्रमांक २ , 

श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर . 


: Kalbhairavnath Minor 

IrrigationTank, 
Auatewadi Lift Irrigation , 
taluka Shrigonda , 
district Ahmednagar. 


श्रीगोंदा, 


२५ मार्च 

२०१९ . 


WUA Total Area 


: 190.00 Hectares 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


Schedule 


Schedule – contd . 


District Ahmednagar, taluka Shrigonda , 

village Auatewadi 


Survey No./ 
Gat No. 


Area 
( C.C.A.) 

2 
H. A. 


Survey No./ 
Gat No. 


Area 
( C.C.A.) 


1 


2 


1747 


2 77 


H. A. 


1385 


3 12 


1304 


0 78 


1330 


2 84 


1379 


4 00 


1275 


3 15 


1324 


6 09 


1534 


3 10 


1358 


2 39 


1339 


2 61 


. 


1746 


8 69 


1020 


2 80 


1195 


7 03 


1362 


2 38 


1707 


1 88 


1738 


1 06 


1376 


6 10 


1464 


3 36 


. 


1381 


2 43 


1361 


3 31 


.. 


1378 


2 34 


1178 


012 


1316 


3 19 


1412 


0 33 


. 


1383 


1 48 


1376 


6 58 


1374 


2 28 


1338 


5 47 


. 


1413 


0 11 


1332 


4 53 


1463/1 


2 47 


1387 


7 74 


. 


1165 


8 15 


1531 


1 15 


1303 


1 39 


1536 


7 94 


1605 


2 14 


1081 


4 58 


1392 


2 18 


1185 


3 04 


1404/2 


1 87 


1492 


1 85 


1190 


0 59 


2 57 


1390 


1384 


3 58 


1366 


2 96 


1407 


2 01 


1194 


2 13 


1256 


3 91 


1296 


2 82 


1463 


0 74 


1539 


2 11 


Total .. 


190 00 


1473 


3 48 


1726 


1 02 


1276 


4 44 


SWAPNIL V. KALE , 

Executive Engineer, 
Kukadi Irrigation Division , No. 2 , 
Shrigonda , taluka Shrigonda , 

district Ahmednagar. 


1391 


3 72 


1538 


2 90 


1369 


2 98 


Shrigonda , 25th March 2019 . 


1530 


7 22 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


१५ 


आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 


नाशिक महानगरपालिका, नाशिक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये 


जाहीर सूचना 


नगर 


क्रमांक ननिवि / वशि / कलम -३७ ( १)/१३७०/२०१९.- ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची भागश: विकास योजना महाराष्ट्र शासन , 
विकास विभाग निर्णय क्रमांक टीपीएस-१११६/ सीआर-१४० ( अ)/ २०१६ / नवि -९ , दिनांक ९ जानेवारी २०१७ अन्वये मंजूर करण्यात आली आहे व 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३१ ( १) अन्वये सदरची योजना दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७ पासून अमलात 
आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास आराखड्यात मौजे चेहेडी शिवारातील सर्व्हे नंबर १५२ ( १७ + १८), आरक्षण क्रमांक ४८० अन्वये क्रीडांगणासाठी 
आरक्षित दर्शविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिकेने महासभा ठराव क्रमांक ९ ६६ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७ नुसार सदर जागा आरक्षण क्रमांक ४८० 
मधील भागश: जमीन आरक्षणातून काढून रहिवासी विभागात दर्शविणेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ 

चे कलम ३७ ( १ ) 
अन्वये किरकोळ फेरबदलाचे कार्यवाहीस मंजुरी मिळाली आहे. त्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिकेत खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्याचे 
प्रस्तावित आहे. 


परिशिष्ट 


नाशिक शहराच्या भागश: मंजूर विकास 

योजनेतील प्रस्ताव 


१९ ६६ 


चे 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
कलम ३७ (१ ) अन्वये करणेचा नियोजित किरकोळ फेरबदल 


१ 


२ 


, 


एकूण आरक्षित क्षेत्र 


मौजे चेहेडी शिवारातील सर्व्हे नंबर १५२ (१७ + १८ ) चे क्षेत्र 

मौजे चेहेडी शिवारातील सर्व्हे नंबर १५२ ( १७ + १८ ) चे 
आरक्षण क्रमांक ४८०, क्रीडांगणकरिता आरक्षित दर्शविले आहे. 

०.०४ हेक्टर क्षेत्र हे आरक्षण क्रमांक ४८० क्रीडांगणाच्या 
१ ९ २३०.०० चौरस मीटर . 

आरक्षणातून काढून रहिवासी विभागात समाविष्ट करणे . 
वरील सदरहू नियोजित किरकोळ फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रमाणित प्रत नगर नियोजन विभाग, तिसरा मजला, नाशिक 
महानगरपालिका, राजीव गांधी भवन , शरणपूर रोड, नाशिक - ४२२ ००७ येथील प्रशासकीय कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ 
ठेवली असून व आवश्यक फी भरून उपलब्ध होऊ शकेल. 

ज्या नागरिकांना सदरहू नियोजित फेरबदलात हरकती / सूचना द्यावयाच्या असतील, त्या त्यांनी ही नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेल्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत आयुक्त , नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरूपात सादर 
कराव्यात . मुदतीनंतर आलेल्या सूचना / हरकती यांचा विचार केला जाणार नाही . 


राधाकृष्ण गमे , 
भा . प्र. से ., 

आयुक्त , 
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक . 


नाशिक , 


१४ मार्च 

२०१९ . 


NASHIK MUNICIPAL CORPORATION , NASHIK 
Under Section 37 (1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

PUBLIC NOTICE 
No. T.P./Section 37 ( 1)/1370/2019.- Whereas, Part Development Plan of Nashik Municipal Corporation 
Area is sanctioned by the Government of Maharashtra vide Urban Development Department s Notification 
No. TPS- 1116 /CR - 140 (A )/ 2016 /UD -9 , dated 9th January 2017 under Section 31 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 which has to come into force with effect from 9th February 
2017. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


and whereas , in the said Development Plan land bearing S. No. 152 ( 17 + 18 ) of Chehedi Shiwar 
is reserved for Playground . And whereas , the General Body of Nashik Municipal Corporation has 
sanctioned Resolution No. 966 , dated 21st November 2017 and given approval for partly deletion of 
reservation of Playground , area 0.04 Hectare and proposed to initiate Minor Modification under Section 
37 ( 1) of the Maharashtra Regional Town and Planning Act, 1966 . 

Schedule 
Proposal of Partly Sanctioned 

Proposed Modification under 
Development Plan of Nashik 

Section 37 ( 1 ) of theMaharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 


- 


1 


2 


Reservation of Playground , Site No. 480 in To delete the 0.04 Hectare area from total area of 
Survey No. 152 (17 + 18 ) of Chehedi Shiwar the reservation of Playground, Site No. 480 , Survey 
Total Area 19230.00 sq .meters . 

No. 152 (17 + 18 ) of Chehedi Shiwar and is included 

in Residential Zone . 
A Part Plan of said development showing the minor modification of the Development Plan is kept 
open for inspection in the Office of the Town Planning Department of Nashik Municipal Corporation , 
Rajeev Gandhi Bhavan , 3rd floor, Saharanpur Road , Nashik - 422 007 during Office hours on all 
working days. Certified copies of the said plan showing minor modification is available for sale to the 
public at reasonable rate ; 

and therefore , Suggestions and Objections are invited from interested Public within 30 days from 
the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette which should be 
addressed to the Commissioner, Nashik Municipal Corporation , Nashik in writing . Suggestions and 
Objections received within the said period will be considered before submitting the proposal to the 
Government for approval. Suggestions and Objections received after the said period will not be considered 
by the Corporation . 


, 


RADHAKRISHNA GAME , 

( I.A. S. ), 

Commissioner, 
Nashik Municipal Corporation , 

Nashik. 


Nashik, 14th March 2019 . 


संस्थेचे नाव 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
: सहकार महर्षी त्रंबकराव घुगे ( गुरुजी) भाग्यश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निफाड, तालुका निफाड , 

जिल्हा नाशिक . 


- 


नोंदणी क्रमांक : एनएसके / एनएचडी/ आरएसआर ( सीआर)/ ४०६७/ सन २००५ 


ज्ञापन 


. 


क्रमांक आस्था / समत्रंघुगे ( भाग्यश्री)/ ग्राबिशेती पत / कार्यक्षेत्रवाढ/ पोनिदु/मंजुरी / ३६६० / सन २०१८.- उपरिनिर्दिष्ट संस्थेच्या दिनांक १५ 
ऑगस्ट २०१८ रोजी भरलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक ७ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० नुसार आदर्श 
उपविधीमधील क्रमांक अ-३ नुसार संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात वाढ करणेबाबत मंजुरी मिळण्याची विनंती केलेली आहे . 

सहकार महर्षी त्रंबकराव घुगे ( गुरुजी) भाग्यश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निफाड, तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक 
यांनी दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये या कार्यालयास सादर केलेला कार्यक्षेत्र वाढीबाबतचा पोट -नियम दुरुस्ती प्रस्ताव हा 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ना. बँका/ डी -४/पतसंस्था/ 
नोंदणी निकष/ ३५६ / सन २०१४, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये नागरी / ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था, विशेष वर्गवारीतील पतसंस्था 
नोंदणी निकष, तसेच कार्यक्षेत्रवाढ व शाखा विस्ताराबाबतचे निकष पूर्ण करीत असल्याने प्रस्तुत पतसंस्थेच्या कार्यक्षेत्रवाढीबाबतचा पोट-नियम 
दुरुस्तीचा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालयामार्फत मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयास सादर करण्यात आलेला होता. 


- 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


१७ 


त्यानुसार मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील पत्र जावक क्रमांक पतसंस्था / 
स.आ.५/ सहकार महर्षि त्रंबकराव घुगे , निफाड/ कार्यक्षेत्र वाढ/ २ ९ २९ / सन २०१८ , दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ अन्वये सहकार महर्षि त्रंबकराव 
घुगे ( गुरुजी) भाग्यश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निफाड , तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक या पतसंस्थेच्या कार्यक्षेत्रवाढीबाबतच्या 
प्रस्तावास मान्यता / परवानगी देण्यात आलेली आहे. 


तसेच मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांचे कार्यालयाकडील पत्र जावक क्रमांक वि -१ / सहकार महर्षि त्रंबकराव घुगे 
नापत / कार्यक्षेत्रवाढ/ सन २०१८ , दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सहकार महर्षी त्रंबकराव घुगे ( गुरुजी) भाग्यश्री ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निफाड , तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक या पतसंस्थेच्या कार्यक्षेत्रवाढीबाबतच्या प्रस्तावावर उचित कार्यवाही 
करणेबाबतच्या सूचना दिलेल्या आहेत . 
त्यानुसार संस्थेने उक्त नमूद ठरावान्वये स्वीकृत केलेले खालील पोट-नियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 

१३ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, निफाड, जिल्हा नाशिक यांनी मंजूर केलेले 
आहेत . 


, 


पोट -नियम क्रमांक 


मंजूर केलेल्या पोट-नियमाची शब्दरचना 
संस्थेचे कार्यक्षेत्र- निफाड तालुक्याच्या भौगोलिक क्षेत्रापुरते मर्यादित राहील. 


आदर्श उपविधी क्रमांक अ -३ 


अभिजित देशपांडे, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , निफाड , 
तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक . 


निफाड , २९ डिसेंबर २०१८. 


संस्थेचे नाव 


. 


गुरुकृपा मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित , तामसवाडी , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक . 
एनएसके / एनएचडी/ पीआरडी / एल -८२०/ ९ ६-९ ७/ १ ९९ ६, दिनांक २० १ ९९ ६ . 


नोंदणी क्रमांक 


मे 


ज्ञापन 


१ 


चे कलम १३ 


, 


क्रमांक आस्था/ गुरु.म.व.बां.स.सं. / पोनिदु/मंजूर / ३६५९ / २०१८.- उपरिनिर्दिष्ट संस्थेच्या दिनांक १ डिसेंबर २०१८ रोजी भरलेल्या विशेष 
सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक ३ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० नुसार आदर्श उपविधीमधील क्रमांक अ -१.२ नुसार 
संस्थेचे कार्यक्षेत्र बदलास मंजुरी मिळण्याची विनंती केलेली आहे . 

त्यानुसार संस्थेने उक्त नमूद ठरावान्वये स्वीकृत केलेले खालील पोट -नियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, निफाड, जिल्हा नाशिक यांनी मंजूर केलेले 
आहेत . 
पोट -नियम क्रमांक 

मंजूर केलेल्या पोट -नियमाची शब्दरचना 
आदर्श उपविधी क्रमांक अ -१.२ 

संस्थेचे कार्यक्षेत्र उपविधी क्रमांक ९ मधील अटींना पात्र राहून 
तामसवाडी गाव व ५ मैलांचे त्रिज्येतील गावात राहणाऱ्या कोणत्याही 
इसमास संस्थेचे सदस्य होता येईल व संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात एखादी 
याच प्रकारची संस्था असल्यास अगर नोंदवली गेल्यास तिचे कार्यक्षेत्र 
या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातून आपोआप वेगळे होईल . तथापि , संस्थेस 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील जिल्हा फेडरेशन व नोंदणी अधिकारी 
यांच्या पूर्वपरवानगीने कामे घेता येतील. 


अभिजित देशपांडे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , 
तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक . 


निफाड , २४ डिसेंबर २०१८ . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१ ९ / चैत्र ७ - १३, शके १९ ४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 

अनिल वि . भांगरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका शेवगाव , 

जिल्हा अहमदनगर . 


क्रमांक सनिशे/ एएनआर / एसजीएन / जीएनएल( ओ )/ १०४७/ ९ ४६/ सन 
२०१८.- मी , अनिल वि . भांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर 
करतो की , श्रीकृष्ण श्रमसाधना बहुउद्देशीय सहकारी संस्था 
मर्यादित , गायकवाड जळगाव , तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ नियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/ एसजीएन / जीएनएल ( ओ)/ १०४७/ सन २०१८ , दिनांक 
१ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे. 


शेवगाव , २ नोव्हेंबर २०१८ . 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


शेवगाव , १ नोव्हेंबर २०१८ . 


क्रमांक आस्थापना/ जयभद्रा नाविन्यपूर्ण बहुउद्देशीय सेवा सहकारी 
संस्था नोंदणी/ ५४५० / २१६०/ सन २०१८.- सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , 
श्री . सोमनाथ रामनाथ शिंदे, मुख्य प्रवर्तक नियोजित धर्मनाथ अटल 
अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , तामसवाडी, तालुका निफाड , 
जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एनएचडी/ जीएनएल / ५४५३/ सन २०१८ , दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ 
असा आहे . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व त्याखालील नियम १० (२) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


निफाड , 


८ 


ऑक्टोबर 


२०१८ . 


- 


क्रमांक सनिशे/ एएनआर/ एसजीएन/ जीएनएल( ओ)/ १०४९ /९ ५३/ सन 
२०१८.- मी , अनिल वि . भांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर 
करतो की , श्री गणेश बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , 
मलकापूर , तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६१ नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीएन / जीएनएल 
( ओ )/ १०४ ९ / सन २०१८ , दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 
शेवगाव, २ नोव्हेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना/ स्वराज्य अटल नाविन्यपूर्ण बहुउद्देशीय सेवा 
सहकारी संस्था नोंदणी/ ५४५१/ २१ ९ ४ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , श्री . विष्णु बाळासाहेब ढोमसे , मुख्य प्रवर्तक, नियोजित 
स्वराज्य अटल नाविन्यपूर्ण बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, गोरठाण , तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी/ जीएनएल/ 
५४५१/ सन २०१८ , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे . 


आदेश 


क्रमांक सनिशे/ एएनआर/ एसजीएन/ जीएनएल( ओ) / १०५० /९ ६० / सन 
२०१८.- मी , अनिल वि . भांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर 
करतो की , शिओम मल्टीपर्पज को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड , 
हिंगणगाव ने , तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीएन / 
जीएनएल ( ओ)/ १०५०/ सन २०१८ , दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व त्याखालील नियम १० (२) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


. 


निफाड , ८ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


१ ९ 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व त्याखालील नियम १० ( २) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


निफाड , 


३ 


नोव्हेंबर 

२०१८ . 


क्रमांक आस्थापना/ बसवंत अभिनव / अटल नाविन्यपूर्ण बहुउद्देशीय 
सेवा सहकारी संस्था नोंदणी/ ५४५२/ २१९ ५ / सन २०१८.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, निफाड, जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की, श्री . दिलीपराव सुदामराव दिघे, मुख्यप्रवर्तक नियोजित 
बसवंत अभिनव ( अटल ) नाविन्यपूर्ण बहुउद्देशीय सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , पिंपळगाव बसवंत , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएचडी/ 
जीएनएल/ ५४५२/ सन २०१८ , 

दिनांक १२ ऑक्टोबर 

२०१८ असा 
आहे. 


आदेश 


- 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी/ अमृतफळ भाजीपाला वाहतूक 
बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था/ २२३५/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, निफाड , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , अमृत फळ-भाजीपाला वाहतूक बहुउद्देशीय सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , निफाड, तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन 
१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी/ 
जीएनएल / ५४५९ / सन २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे . 


. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व त्याखालील नियम १० ( २) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
निफाड , १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ (१ ) 
व त्याखालील नियम १० ( २) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


निफाड , ३ नोव्हेंबर २०१८ . 


आदेश 


. 


क्रमांक आस्थापना/ जयभद्रा नाविन्यपूर्ण बहुउद्देशीय सेवा सहकारी 
संस्था नोंदणी/ ५४५० / २१९ ६ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , निफाड, जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , 
श्री . संजय शंकरराव वाबळे , मुख्यप्रवर्तक नियोजित जयभद्रा 
नाविन्यपूर्ण बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, उगाव, 
तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएचडी/ जीएनएल/ ५४५०/ सन २०१८ , दिनांक 
६ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व त्याखालील नियम १० ( २) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून 

उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
ऑक्टोबर 

२०१८ . 


- 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी/ जय सत्यमाता नाविन्यपूर्ण 
बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था / २२३६ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , जय सत्यमाता नाविन्यपूर्ण बहुउद्देशीय सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , निफाड , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी/ जीएनएल / 
५४५७/ सन २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व त्याखालील नियम १० ( २) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


निफाड , 


८ 


आदेश 


निफाड , 


३ 


नोव्हेंबर 


२०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी/ गोदावरी अटल नाविन्यपूर्ण 
बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था/ २२३४ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , गोदावरी अटल नाविन्यपूर्ण बहुउद्देशीय सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित, निफाड, तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी/ जीएनएल / 
५४५४ / सन २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे. 


. 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी/हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे 
बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था/ २२३७/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे बहुउद्देशीय सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , निफाड , तालुका निफाड , जिल्हा 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३ , शके १ ९ ४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी/ 
जीएनएल/ ५४५८ / सन २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व त्याखालील नियम १० ( २) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
३ नोव्हेंबर 

२०१८ . 


निफाड , 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / दूध उत्पा.सं.नोंद ./ अधिसूचना / 
१७४ ९/ सन २०१८.- मी , रविंद्र र. पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध) , जळगाव असे अधिसूचित करतो की , नियोजित क्रांती 
ज्योती महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , टाकळी 
खुर्द, तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक १ ) 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
तिचे उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए / पीसीआर / जेएमएनआर ( ओ) / 
( डी )/ ९ ४७/ २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ या अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. 


आदेश 


, 


जळगाव , 


३ 


नोव्हेंबर २०१८ . 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी/ नवचेतना अटल नाविन्यपूर्ण 
बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था/ २२३८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, निफाड , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , नवचेतना अटल नाविन्यपूर्ण बहुउद्देशीय सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित, निफाड, तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी/ जीएनएल / 
५४५५/ सन २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व त्याखालील नियम १० ( २) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
नोव्हेंबर 

२०१८ . 


आदेश 


निफाड , 


३ 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / दूध उत्पा.सं.नोंद./ अधिसूचना / 
१७७३/ सन २०१८.- मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), जळगाव असे अधिसूचित करतो की , नियोजित 
श्री गुरुदत्त दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , पिंप्रीहाट , 
तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक १) 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
तिचे उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीएन/ एजीआर ( ओ)/ ( डी)/ 
९ ४ ९/ २०१८ , दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ या अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. 


आदेश 


जळगाव , १४ नोव्हेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी/ रायगड अटल नाविन्यपूर्ण 
बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था/ २२३९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, निफाड , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , रायगड अटल नाविन्यपूर्ण बहुउद्देशीय सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित, निफाड , तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी/ जीएनएल/ 
५४५६/ सन २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व त्याखालील नियम १० ( २) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 

अभिजित देशपांडे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , 

जिल्हा नाशिक . 


. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ दूध उत्पा.सं.नोंद./ अधिसूचना/ 
१७७९ / सन २०१८.- मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे अधिसूचित करतो की , नियोजित 
कालिकामाता महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
भोरस बुद्रुक , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक १) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था 
आहे. 


निफाड , 


३ 


नोव्हेंबर 

२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


२१ 


सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर ( ओ )/ 
( डी )/ ९ ४८ / २०१८ , दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ या अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. 


या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


रविंद्र र . पाटील, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पवन हरिविजय बनसोड , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिंदखेडा 
यांनी सांभाळला होता. 


जळगाव , १४ नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केले आहे . 


आदेश 


, 


ते 


क्रमांक बी -२/ ५२७२/ सन २०१८. - धुळे जिल्हा न्यायालयाचा कार्यालयीन 
आदेश पृष्ठांकन क्रमांक बी -२/ ५२२८/ २०१८ , दिनांक २५ ऑक्टोबर 
२०१८ अन्वये श्रीमती के . आर. राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २ ९ 

ऑक्टोबर 

२०१८ ३१ ऑक्टोबर 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २७ ऑक्टोबर 
२०१८ ( चौथा शनिवार ) व दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१८ ( रविवार) 
रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आलेली होती . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ 
गिहे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


२०१८ पावेतो 


धुळे , ३ नोव्हेंबर २०१८ . 


ते दिनांक ३१ 


आदेश 


तथापि , श्रीमती के . आर. राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांनी त्यांना मंजूर करण्यात आलेली दिनांक 
२९ ऑक्टोबर २०१८ ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ पावेतो 

एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा रद्द होऊन मिळावी म्हणून विनंती अर्ज सादर 
केल्याने, त्यांना मंजूर करण्यात आलेली दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ ते 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ पावेतो एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -१/ ५४५७/ सन २०१८.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
१२ नोव्हेंबर २०१८ व दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ पावेतो अशी 
एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 


येत आहे . 


वरीलप्रमाणे दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांचे रजेचे खाती जमा 
करण्यात यावी. 


धुळे , २९ ऑक्टोबर २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


आदेश 


- 


क्रमांक बी -२/ ५३७० / सन २०१८. - श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
यांना दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ पावेतो 
अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांच्याकडे सोपविण्यात 
आला होता. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिव्हे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रुजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
सादर केले आहे. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


( ९ ) तांबे सुमन बाबासाहेब , ( १० ) वाकचौरे मछिंद्र धोंडिबा , (११) गिरी 
दत्तु बाळु यांची हंगामी संचालकपदी नेमणूक करण्यात आली. सचिव 
म्हणून श्री . चौरे राजु कोंडीबा यांना नेमण्यात आले आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०१८ रोजी 
माझे सही, शिक्क्यानिशी देण्यात येत आहे. 


पारनेर , 


२० 


ऑक्टोबर 

२०१८ . 


श्याम छगनलाल चांडक , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


आदेश 


धुळे , १४ नोव्हेंबर २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सनिपा/ पारनेर पत शरणपुरीपत/विलीनीकरण / २४०९/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुखदेव सुर्यवंशी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पारनेर , जिल्हा अहमदनगर असा 
आदेश देतो की , या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर/ पीएनआर / 
आरएसआर/ सीआर/ १३३७/ १ ९९ ८ अन्वये नोंदणी केलेल्या श्री शरणपुरी 
महाराज ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , खडकवाडी, 
तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर या पतसंस्थेचे पारनेर ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेत विलीनीकरण झालेले असल्याने सदर 
पतसंस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


क्रमांक सनिरा / वि -३/ भाग्योदय पत/ पुनर्जीवन/ आदेश / २४३१/ सन 
२०१८.- भाग्योदय ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
गोरेगाव, तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर या अवसायनातील 
संस्थेचा पुनर्रचनेसाठी प्रसिद्ध केलेला दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ 
रोजीचा मसुदा आदेश कायम करीत आहे . 

मसुदा आदेशात नमूद अटी व शर्तीस अधीन भाग्योदय ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गोरेगाव , तालुका पारनेर , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था पुनर्जीवित झाली आहे असे समजण्यात 
यावे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ पीएनआर / आरएसआर/ सीआर/ 
१ ९ १९ / २००४, दिनांक ६ मार्च २००४ असा आहे. सदर शर्ती व अटी 
खालीलप्रमाणे- 


सदर पतसंस्था दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजीपासून विघटित 
झाली आहे, असे समजण्यात येवून ती एक व्यक्तीभूत संस्था 
निगमनिकाय 

म्हणून 

अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल . 


. 


सदर आदेश माझी सही व कार्यालयाची मोहर यासह आज 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे. 


सुखदेव सुर्यवंशी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पारनेर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


( १) संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / पीएनआर/ आरएसआर / 
सीआर / १ ९ १ ९/ २००४ , दिनांक ६ मार्च २००४ असा आहे . या संस्थेचा 
प्रस्तुत आदेश अंमलात आलेपासून कायदा , कानून , उपविधीनुसार 
कामकाज करावे व संस्थेच्या उद्देशानुसार कामकाज करावे. 

( २) उक्त मसुदा आदेशात नमूद केलेनुसार हंगामी संचालक 
मंडळाची मुदत एक वर्षाकरिता राहील. हा आदेश अंमलात आल्याच्या 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत पुनर्जीवित झालेल्या संस्थेचेहंगामी 
संचालक मंडळाची प्रथम सर्वसाधारण सभा घेण्यात यावी. 


पारनेर , 


२६ 


ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


( ३) पुनरुज्जीवन झालेल्या संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार व संस्थेचे 
उपविधीतील तरतुदीनुसार व यापुढे वेळोवेळी होतील त्या दुरुस्तीनुसार 
दैनंदिन कामकाज करावे . 


क्रमांक प्र -२ /केशरप्रेम गृहनिर्माण संस्था / पुनर्जीवन आदेश/ ११६४/ 
सन २०१८.- केशरप्रेम गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 
श्रीरामपूर , तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर या अवसायनातील 
संस्थेचा पुनर्रचनेसाठी प्रसिद्ध केलेला दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ 
रोजीचा मसुदा आदेश कायम करीत आहे . 

मसुदा आदेशात नमूद अटी व शर्तीस अधीन राहून केशरप्रेम 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, श्रीरामपूर , तालुका श्रीरामपूर , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था पुनर्जीवित झाली आहे असे समजण्यात 
यावे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसएमआर/ एचएसजी/ टीओ/ 
२८०८ / सन २०१८ , दिनांक १० मार्च २००८ कायम आहे . 


. 


( ४) संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत सभासदांमधून ( १) आढाव बाबा 
गवराव , ( २) तांबे जबाजी रावबा , ( ३) देशमुख सोन्याबापु दाजी, 
( ४) नांगरे बापु किसन, (५ ) नरसाळे आप्पासाहेब शंकर , ( ६) नरसाळे 
तुकाराम बाळु, ( ७) पातारे सुरेश दादु, ( ८) नरसाळे अनुसया गनपत , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


२३ 


सदर शर्ती व अटी खालीलप्रमाणे- 


आदेश 


- 


( १) केशरप्रेम गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , श्रीरामपूर , 
तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा प्रस्तुत आदेश 
अंमलात आलेपासून कायदा , कानून , उपविधीनुसार कामकाज करावे 
व संस्थेच्या उद्देशानुसार कामकाज करावे. 

( २) उक्त मसुदा आदेशात नमूद केलेनुसार हंगामी संचालक 
मंडळाची मुदत एक वर्षाकरिता राहील. हा आदेश अंमलात आल्याच्या 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत पुनर्जीवित झालेल्या संस्थेचे हंगामी 
संचालक मंडळाची प्रथम सर्वसाधारण सभा घेण्यात यावी . 


क्रमांक एएनआर / पीएनआर / जीएनएल/ ४२७५/ २४५७ / सन 
२०१८.- मी , सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पारनेर जाहीर करतो की , श्री गुरुदेव मल्टिपर्पज सहकारी संस्था 
मर्यादित , वाधुंडे खुर्द, तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ प्रमाणे 
नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम १० ( १) प्रमाणे संस्थेची वर्गवारी सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्ग व्यापारी संस्था यामध्ये करण्यात येत आहे. 


९ 


पारनेर , 


२५ 


ऑक्टोबर २०१८ . 


( ३) पुनरुज्जीवन झालेल्या संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार व संस्थेचे 
उपविधीतील तरतुदीनुसार व यापुढे वेळोवेळी होतील त्या दुरुस्तीनुसार 
दैनंदिन कामकाज करावे. 


आदेश 


( ४ ) संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत सभासदांमधून (१) श्री . वैभव 
केशरचंद लोढा , (२ ) श्री . नवनाथ दिवाणराव शेळके , (३) श्री . महेश 
एकनाथ विसपुते, ( ४) श्री . धिरज अशोक तलवार , ( ५) श्री . तांबडे 
सुर्यकांत विष्णुपंत , (६) सौ . लोढा राजुल वैभव, ( ७) सौ . तांबडे 
अंजली सुर्यकांत, (८) श्री . पटेल अरविंद भावजीभाई , (९) श्री . थोरात 
भाऊसाहेब बिरू , ( १० ) श्री . शेख युसुफ यांनी कामकाज पाहणे . 
सदरचा आदेश आज दिनांक 

आज दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी 
माझे सही , शिक्क्यानिशी देण्यात येत आहे. 


क्रमांक एएनआर / पीएनआर / जीएनएल / ४२७४/ २४६५/ सन 
२०१८.- मी , सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पारनेर जाहीर करतो की , पिंपळेश्वर मल्टिपर्पज सहकारी संस्था 
मर्यादित , पारनेर , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ प्रमाणे 
नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम १० (१) प्रमाणे संस्थेची वर्गवारी सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्ग व्यापारी संस्था यामध्ये करण्यात येत आहे. 


श्रीरामपूर , १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


पारनेर , २५ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक एएनआर / एसएमआर/ जीएनएल /( एस )/ २८३५/ १०९ ४/ सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, श्रीरामपूर , जिल्हा 
अहमदनगर याद्वारे लोकमाता अभिनव बहुउद्देशीय सहकारी संस्था 
मर्यादित , बेलापूर बुद्रुक , तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) 
खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक एएनआर / पीएनआर / जीएनएल / ४२७३/ २४७३ / सन 
२०१८.- मी , सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पारनेर जाहीर करतो की , यश मल्टिपर्पज सहकारी संस्था मर्यादित , 
सुपा , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ प्रमाणे नोंदविण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१० (१ ) प्रमाणे संस्थेची वर्गवारी सर्वसाधारण संस्था व उपवर्ग 
व्यापारी संस्था यामध्ये करण्यात येत आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएमआर / जीएनएल / 
( एस)/ २८३६ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ असा आहे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४) मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


पारनेर , २५ 


ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


वि . उ . लकवाल , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीरामपूर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


. 


, 


क्रमांक एएनआर/ पीएनआर / जीएनएल / ४२७२ / २४८०/ सन 
२०१८.- मी , सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पारनेर जाहीर करतो की , यशराज मल्टिपर्पज सहकारी संस्था 
मर्यादित , सुपा , तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 


श्रीरामपूर, ३० ऑक्टोबर २०१८. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च२८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९ ४१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ प्रमाणे 
नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ 
मधील नियम १० ( १) प्रमाणे संस्थेची वर्गवारी सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्ग व्यापारी संस्था यामध्ये करण्यात येत आहे . 


तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
राजमाता बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भावडी , तालुका 
श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी 
संस्था असे करण्यात येत आहे . 


पारनेर , 


२५ 


ऑक्टोबर 

२०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२२० / सन २०१८ , दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे. 


श्रीगोंदा, १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


क्रमांक एएनआर/ पीएनआर / एचएसजी/ टीसी/ ११८७/ २४८ ९ / सन 
२०१८.- मी , सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पारनेर जाहीर करतो की, आनंद भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था मर्यादित , पारनेर , तालुका 

पारनेर, जिल्हा अहमदनगर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ 
प्रमाणे नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ मधील नियम १० ( १) प्रमाणे संस्थेची वर्गवारी गृहनिर्माण 
संस्था व उपवर्ग भाडेकरू मालकी हक्क गृहनिर्माण संस्था यामध्ये 
करण्यात येत आहे . 


आदेश 


सुखदेव सुर्यवंशी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पारनेर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२ / पुण्यश्लोक बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ 
जाहिरनामा / ३३६३ / सन २०१८.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , पुण्यश्लोक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , निमगाव 
खलू, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० चे कलम 
१० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे . 


पारनेर , १ नोव्हेंबर २०१८ . 


१ 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२१९ / सन २०१८ , दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे. 


श्रीगोंदा, १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


, 


आदेश 


क्रमांक सनिश्री/वि -२/ संभाजीराजे बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी / 
जाहिरनामा/ ३०५३/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , संभाजीराजे बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , घुटेवाडी, 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६० चे कलम १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी 
संस्था असे करण्यात येत आहे. 


, 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ शेतकरीराजा बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ 
जाहिरनामा / ३३६७/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , शेतकरीराजा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, काष्टी, 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० चे कलम १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 

उपवर्गीकरण व्यापारी 
संस्था असे करण्यात येत आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२१०/ सन २०१८ , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 


, 


, 


श्रीगोंदा , २५ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२१८ / सन २०१८ , दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे . 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२ / राजमाता बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ जाहिरनामा / 
३३४० / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, 


श्रीगोंदा , १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


२५ 


आदेश 


वंशप्रताप अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , दोंडाईचा, तालुका 
शिंदखेडा , जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम ९ ( १) व १ ९ ६१ या नियम क्रमांक २४ अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसकेडी/ 
जीएनएल/( ओ)/ ७७९ / २०१८ , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ असा आहे. 


क्रमांक सनिश्री/वि -२/ साईश्रद्धा बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ जाहिरनामा/ 
३३५६/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
साईश्रद्धा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , कणसेवाडी , तालुका 
श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० चे कलम १० (१) अन्वये 
या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे . 


संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १ ९ ६० चे 
कलम १२ (१) व त्याखालील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असे असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
करण्यात येत आहे . 


शिंदखेडा, २० नोव्हेंबर २०१८ . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२२२/ सन २०१८ , दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे. 


आदेश 


रावसाहेब खेडकर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 

जिल्हा अहमदनगर . 


- 


श्रीगोंदा, १७ नोव्हेंबर २०१८ . 


क्रमांक आस्था/ डीएलई / एसकेडी/ जीएनएल/ ( ओ)/ ७८०/ सन 
२०१८.- मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
शिंदखेडा, जिल्हा धुळे याद्वारे अधिसूचित करतो की , नागाई 
अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित, सोनेवाडी, तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम ९ ( १) व १ ९ ६१ या नियम क्रमांक २४ अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसकेडी/ जीएनएल /( ओ) / 
७८०/२०१८ , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ असा आहे . 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ डीएलई/ एसकेडी/ जीएनएल /( ओ)/ ७७८ / १४१९ / सन 
२०१८.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिंदखेडा , जिल्हा धुळे याद्वारे अधिसूचित करतो की , नियोजित जय 
सप्तशृंगी अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , रामी, तालुका शिंदखेडा, 
जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम ९ ( १) व १९ ६१ या नियम क्रमांक २४ अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसकेडी/ जीएनएल/( ओ )/ 
७७८/२०१८ , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ असा आहे . 


संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असे असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
करण्यात येत आहे . 


शिंदखेडा, २० नोव्हेंबर २०१८ . 


आदेश 


संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १९ ६० चे 
कलम १२ (१) व त्याखालील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असे असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
करण्यात येत आहे. 


शिंदखेडा , २० 

नोव्हेंबर २०१८ . 


क्रमांक आस्था/ डीएलई/ एसकेडी/ जीएनएल/( ओ )/ ७८१ // सन 
२०१८.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिंदखेडा , जिल्हा धुळे याद्वारे अधिसूचित करतो की , जय वर्णेश्वर 
अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , नवे कोडदे, तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम ९ (१) व १९ ६१ या नियम क्रमांक २४ अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसकेडी/ जीएनएल/( ओ)/ 
७८१/२०१८ , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ असा आहे . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / डीएलई/ एसकेडी/ जीएनएल/ ( ओ )/ ७७ ९/ १४२२/ सन 
२०१८.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिंदखेडा , जिल्हा धुळे याद्वारे अधिसूचित करतो की , नियोजित 


. 


, 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


आदेश 


संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा , १९ ६० चे 
कलम १२ (१) व त्याखालील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असे असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
करण्यात येत आहे. 


२६ नोव्हेंबर 


ते 


मनोज चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिंदखेडा, 

जिल्हा धुळे . 


क्रमांक बी -२/ एमएच -११६९ / २४१७/ सन २०१८.- श्री . गुलाबराव 
हिलाल पाटील , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांना दिनांक 

२०१८ २ ९ नोव्हेंबर २०१८ पावेतो अशी एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१८ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी याद्वारे मंजुर करण्यात 
येत आहे . 


शिंदखेडा, २० नोव्हेंबर २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . गुलाबराव हिलाल पाटील यांना 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . गुलाबराव हिलाल पाटील , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एल. डी. गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
यांनी सांभाळावा . 


, 


क्रमांक बी -२/ एमएच-५११/ २४१२/ सन २०१८.- श्री . कैलाशचंद्र 
लक्ष्मीनारायण व्यास , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा यांना दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१८ ते 

२३ 

नोव्हेंबर 
२०१८ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक 
२० नोव्हेंबर २०१८ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक २६ नोव्हेंबर 
२०१८ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक २० , २४ व २५ नोव्हेंबर 
२०१८ अनुक्रमे ईद -ए-मिलाद , चौथा शनिवार व रविवार सुट्ट्यांसह) 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


ते 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . गुलाबराव हिलाल 
पाटील, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

अभय एस . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार. 
नंदुरबार , २१ नोव्हेंबर २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . कैलाशचंद्र लक्ष्मीनारायण व्यास 
यांना तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . कैलाशचंद्र लक्ष्मीनारायण व्यास , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . बी . नाईकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांनी 
सांभाळावा . 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . कैलाशचंद्र लक्ष्मीनारायण 
व्यास , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५५/ सन २०१८.- श्री . एस. डी . पाटील , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१२ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजीपासून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 


धुळे , २१ नोव्हेंबर २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . डी . पाटील यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


२७ 


श्री . एस. डी . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. ए. खंडाळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . वाय. डोईफोडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


तर ते 


श्री. एस. डी . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


श्रीमती एम . वाय. डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . बी . यू. चौधरी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २ नोव्हेंबर २०१८ . 


आदेश 


श्रीमती एम . वाय. डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , १३ 


नोव्हेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८७/ सन २०१८.- श्रीमती आर . आर . 
देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांची दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ 
रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . आर . देशपांडे यांना ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८८ / सन २०१८.- श्री . डी . पी . कासट , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक 
१५ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती आर . आर . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . डी . वडगावकर ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती आर . आर . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २ नोव्हेंबर २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . पी . कासट यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


. 


श्री . डी . पी . कासट , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . एस . शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२४ / सन २०१८.- श्रीमती एम . वाय. डोईफोडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक 
१३ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर 

एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१ ९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . डी. पी. कासट , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


२०१८ रोजीची 


अहमदनगर , 

१३ नोव्हेंबर 

२०१८ . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


आदेश 


स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


असत्या . 


अहमदनगर , १४ नोव्हेंबर २०१८ . 


२०१८ रोजीची 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३४ / सन २०१८.- श्रीमती बी. एम . कोठावळे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांची दिनांक 
१४ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक 

१६ नोव्हेंबर 

एकूण 
दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती बी. एम . कोठावळे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८० / सन २०१८.- श्री . पी . व्ही . चतुर , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यांची दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ 
रोजीची एकूण ३ दिवसांची वाढीव वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


श्रीमती बी . एम . कोठावळे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . एम. उन्हाळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . व्ही. चतुर यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-६ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती बी . एम. कोठावळे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


, 


अहमदनगर , १४ नोव्हेंबर २०१८ . 


श्री . पी . व्ही . चतुर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के . व्ही . बोरा , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८७/ सन २०१८.- श्रीमती आर . आर . 
देशपांडे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांची दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ 
रोजीची एकूण ३ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


श्री . पी . व्ही . चतुर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव 
वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-६ व 
सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , १५ 

नोव्हेंबर २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . आर . देशपांडे यांना ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


, 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ १/ सन २०१८.- श्रीमती डी . एम . भंडे, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक 
१५ नोव्हेंबर २०१८ व दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीची एकूण 
२ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर. आर. देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे नमूद रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . डी . वडगावकर ९ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


रे 


- 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती डी . एम . भंडे यांना २ 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


५ 


२ 


श्रीमती आर . आर. देशपांडे, वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या, तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


२ ९ 


श्रीमती डी . एम . भंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती बी. जी . पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . हाश्मी एच. ए . एच . आय. यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


श्रीमती डी . एम . भंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्रीरामपूर 


श्री . हाश्मी एच . ए. एच . आय ., दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . व्ही . सपकाळ , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , जामखेड यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


आदेश 


श्री . हाश्मी एच. ए. एच. आय., दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जामखेड या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , १६ 

नोव्हेंबर 

२०१८ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८३/ सन २०१८.- श्रीमती बी . एस . गारे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१२ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक १४ नोव्हेंबर 

२०१८ रोजीची 

एकूण 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती बी . एस . गारे यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


आदेश 


, 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ८६/ सन २०१८.- श्री . ए . पी . मोहिते , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक 
१९ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक 

ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती बी . एस . गारे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती जे . एम . परदेशी, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


श्रीमती बी . एस . गारे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. पी . मोहिते यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


, 


अहमदनगर , १६ 

नोव्हेंबर 


२०१८ . 


श्री . ए. पी . मोहिते , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती आर. एस. भोसले- नरसाळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १ ९ २ / सन २०१८.- श्री . हाश्मी एच . ए. एच . 
आय., दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांची दिनांक 
१९ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . ए. पी . मोहिते , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


, 


अहमदनगर, १७ नोव्हेंबर २०१८ . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


आदेश 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


२०१८ रोजीची 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५७/ सन २०१८.- श्रीमती जे. पी . सरपाते , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक 
२१ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक 

२३ नोव्हेंबर 

एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७६ / सन २०१८.- श्री . व्ही . व्ही . बांबर्डे, 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. पी . सरपाते यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . व्ही . बांबर्डे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


श्री . व्ही . व्ही . बांबर्डे, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . श्री . रा . जगताप , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


सु . व्यं . माने, 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर . 


, 


श्री . व्ही . व्ही . बांबर्डे, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


अहमदनगर, १७ नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . रा . जगताप , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


आदेश 


अहमदनगर, १ ९ नोव्हेंबर २०१८ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५७/ सन २०१८.- श्रीमती जे. पी . सरपाते , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक 
२१ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . रा . जगताप , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३९ / सन २०१८.- श्री . ए. बी . भिल्लारे , 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ रोजीची 
एकूण १४ दिवसांची वैद्यकीय रजा मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. 


अहमदनगर , १९ नोव्हेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


३१ 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. बी . भिल्लारे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा / १४६ / सन २०१८.- श्री . एन . एल . काळे , 
जिल्हा न्यायाधीश -९ व सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक २१ 
नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१ ९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६ 
नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . ए. बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . व्ही . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश 
५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता . 


श्री . ए . बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. एल . काळे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - ९ व सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश - ९ व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


असते . 


अहमदनगर , २ नोव्हेंबर २०१८ . 


श्री . एन. एल. काळे , जिल्हा न्यायाधीश -९ व सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . बी. आर. गुप्ता , जिल्हा न्यायाधीश-७ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १८० / सन २०१८.- श्री . पी . व्ही . चतुर , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यांची दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ 
रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत 
आहे . 


श्री . एन . एल . काळे , जिल्हा न्यायाधीश - ९ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ९ व सहा. सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


अहमदनगर , १४ नोव्हेंबर २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . व्ही . चतुर यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


श्री . पी . व्ही . चतुर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के . व्ही . बोरा, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात आलेला होता. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ २/ सन २०१८.- श्री . एस . जी . इनामदार , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांची 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीची 
एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक 

२६ नोव्हेंबर २०१८ 

रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . पी . व्ही . चतुर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . जी . इनामदार यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , १२ 

नोव्हेंबर 

२०१८ . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ ते एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७ - १३, शके १९४१ 


श्री . एस . जी . इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एच . एम . भोसले, जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात 


श्री . ए . बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


येत आहे . 


श्री . एस . जी . इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


रमेश रे . देशमुख, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


. 


अहमदनगर , १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


अहमदनगर, १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


- 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३९/ सन २०१८.- श्री . ए . बी . भिल्लारे , 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर य्यांची 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१८ व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
तसेच दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


क्रमांक वि -२/ समर्थ बे . अभियंता सेवा/ नोंदणी ज्ञापन/ ३७५६/ सन 
२०१८.- जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार हे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , नियोजित समर्थ सुशिक्षित बेरोजगार 
अभियंता सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक एनबीआर/ जीएनएल/ ( एस)/ २७१/ २०१८ , दिनांक 
५ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे. 


९ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. बी . भिल्लारे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १) 
अन्वये उपरोक्त नमूद संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व 
उपवर्गीकरण इतर सहकारी संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करीत आहे . 


. 


श्री . ए. बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . बी . आर . गुप्ता , जिल्हा 
न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात आलेला होता. 


शिवपुरी यादवपुरी पुरी, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


. 


नंदुरबार , ५ नोव्हेंबर २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


